महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि २०१७/(प्र.क्र.१३६/२०१७)/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १२ .०२.२०१९ 


संदर्भ - सामान्य प्रशासन विभाग, समक्रमांकाचे शासन आदेश दि.०९/०१/२०१८ 


आदेशा 
श्री. निवृत्ती भागुजी मराळे, अवर सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांची संदर्भाधिन आदेशान्वये, पर्यटन 
व सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई येथील मुख्य प्रशासकीय अधिकारी 
या पदावर एक वर्षाच्या कालावधीकरिता प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदर मुदत 
दि.११/०१/२०१९ रोजी संपुष्टात आली आहे. 


2 आता या आदेशान्वये श्री .निवृत्ती भागुजी मराळे, अवर सचिव यांच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभागांतर्गत दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई येथील मुख्य प्रशासकीय अधिकारी या 
दि.१२.०१.२०१९ पासून पुढे एक वर्ष म्हणजेच दि.११.०१.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर कालावधी 
संपल्यानंतर श्री.मराळे, अवर सचिव यांना मंत्रालयातील अवर सचिव पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 


३. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२१२१८०२२४३००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Imtiyaz Mushtaque :: 


Kazi a 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्र्त 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३. अ.मु.स.(सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग / पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई, 
५. सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग / पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई, 
६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित , 
मुंबई 


श्री. निवृत्ती भागुजी मराळे, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी , दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई 
निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


ios 


